वाचा: १ 


~~ 


4) 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज या 


संस्थेस राज्य योजनांतर्गत फर्निचर खरेदीस 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५७/प्रशा-२, 


गो. ते. रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 


दिनांक : १४ फेंब्रुवारी, २०२४ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 


८, दिनांक २६/०७/२०१७ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 


उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 


४, दिनांक ०७/०५/२०२१ 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१२६/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक १४.०२.२०२४. 


area निर्णय : 
विभागाच्या अधिपत्याखाली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज या संस्थेतील 


विद्यार्थ्यांच्या वसाहतीगृहासाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर 
अनुदानातून रु.२,२०,३७,४८७/- (रुपये दोन कोटी वीस लक्ष सदतीस हजार चारशे सत्याएऐंशी 


फक्त) (सर्व करांसहित) इतक्या किंमतीची ast तक्त्यात नमूद फर्निचर व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे. 
अ. क्र. फर्निचर साहीत्याचे नांव ee पव शव रीत एकूण रक्‍कम 
संख्या किंमत 
| त. Simple Writing table १४ ९३१५ १३०४१० 
२ Writing table with locker १२ ३०३७५ ३६४५०० 
2 Office Table & २८६८७ १७२१२२ 
° Writing table with locker ३ १९२३७ ५७७११ 
चु Office Table executive | ५ | ४७५८७ ४७५८७ 
& Office Cupboard १३८ २१२६२ २९३४१५६ 
9 Office Cupboard दु २९०२५ १४५१२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५७/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


क es आवश्‍यक | प्रतीनग अंदाजीत 
अ. क्र. फर्निचर साहीत्याचे नांव किंमत एकूण रक्‍कम 
संख्या किंमत 

Steel tubular chair १58 ७४२५ १०३९५० 
९ Visitors Chair ७६ १७२१२ १३०८११२ 
|, aes ० Wooden chair ३७ १३३६५ ४९७५०५ 
|." -| 4 Student Chair with Cushion २५ ११४७५ २८६८७५ 
१२ Visitors Chair ३५२ ११४७५ ४०३९२०० 
१३ Executive chair ८ २०९२५ १६७४०० 
kes Super Executive chair २ ३६३१५ ७२६३० 
१५ Executive chair = २२८१५ २२८१५ 
१६ Lab Chair | do | १३३६५ १३३६५० 
१७ Super Executive chair २ २४९७५ ४९९५० 
१८ Executive chair दु १७१४५ ८५७२५ 
१९ Wheel Chair Regular (MS) |. AG = = fl १६०६५ १६०६५ 
२० Waiting Bench 5 seater 2 २२८१५ ४५६३० 
२१ Moveable Lamp 2 १२८२५ २५६५० 
२२ Instrument Trolley |. el २२८१५ २२८१५ 
23 Bio west bucket trolley ॥ 7” ४७७) ॥ १५५२५ १५५२५ 
२४ Basin Stand Bowl (Gindi) 3 ७४२५ २२२७५ 
२५ Bed Side Screen SS २ १4५२१ ३१०५० 
२६ Revolving Stool SS 3 ६६१५ १९८४५ 
२७ Waiting Bench 3 seater SS २ ३१७२५ ६३४५० 
२८ Library Book Rack 3 933494 ४००५४५ 
२९ Notice Board Q १४५१२ २९०२४ 
30 Hostel Bed regular ३७० १५१८७ ५६१९१९० 
24 Study Table 320 ११४७५ ३६७२००० 
२२ Podium 2 ४७५८७ ९५१७४ 
33 Computer Table १७ १५१८७ २५८१७९ 
38 Computer Table २ २१४६५ ४२९३० 
३५ 5 Shelves 4 १३१६२ ६५८१० 
२६ 6 Shelves (__ ह... || १५६१८७ १५१८७ 
३७ Change Room Lockers १८ ४५७६५ ८२२३७७० 
३८ Laboratory Stool SS aa || भै ८७७५ ९६५२५ 
२९ Tea Poy wooden a १९५७५ १९५७५ 
14 White Bed sheet, I Ho -.]] १०१२ १०१२० 
४१ Color Bed sheet, ee 9093 १०७३० 

एकूण रु.२,२०,३७,४८(७/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५७/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


अटी :- 


2. 


१) 


र) 


4) 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 
सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या SASS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्‍त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५७/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(०३)(०८) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 
१३ - कार्यालयीन खर्च (२२१० २४०७) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१६०२२४६७१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO अ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625 

€3417378f97d493a8a277faa29f65459, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
jalNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F545, 


seri 

6D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793 
D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 

Date: 2024.02.14 06:53:32 -08'00' 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


